मा. उच्च न्यायालय, मुंबई च्या मा. मुख्य न्यायमुर्ती 
यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करणेबाबत. 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- एचसीटी ५२१७/यु.ओ.आर. -७/प्र.क्र. १०२/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारिख :- ३१ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय, क्र. लेसामु १२९८/(३३०)/-नऊ, दि. १२/०१/१९९९. 
२) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
F&B/STY/492/2040, दि. ०७/०३/२०१७, क्र. ९४६/२०१७, दि. १८/०९/२०१७, 
क्र. ०८/२०१८, दि. १०/०१/२०१८ व क्र. २६२/२०१८, दि. २१/०६/२०१८. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग २, 
दि. १७/०४/२०१५. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्रमांक एक येथील शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, दि. १२/०१/१९९९ अन्वये वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग २, नियम क्र. ७७ (शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि. १७/०४/२०१५अन्वये 
सुधारित वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेतील भाग १, उपविभाग २, अ.क्र. २७-ब, नियम क्र. ७६) अन्वये मुंबई 
उच्च न्यायालयाकरिता संगणकासाठी लागणाऱ्या उपयोगी वस्तू म्हणजे लेखन सामुग्री, मुद्रीत संकेत लेखन 
प्रिंटेड कोडिंग, प्रिंटेड हेड आधार सामुग्री, तक्‍ते, चुंबकीय फिती तबकड्या रिकामी रिळे व संगणकाचे इतर 
साहित्य इत्यादी विकत घेण्यासाठीच्या रु. १० लक्ष च्या मर्यादेतील खर्चास मान्यतेचे अधिकार मा. मुख्य 
न्यायमुर्ती यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 
तथापि, दरम्यानच्या कालावधीत मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन प्रकरणांत, 
न्यायमु्तींच्या संख्येत, न्यायासनांच्या संख्येत, कर्मचारी / अधिकारी यांच्या संख्येत तसेच उच्च न्यायालयाच्या 
संगणकीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने उपरोक्‍त वित्तीय अधिकारात वाढ करण्याचा उच्च 
न्यायालयाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 
प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान समितीच्या मान्यतेनुसार संबंधित विभागप्रमुख म्हणून मा. मुंबई 
उच्च न्यायालयाचे मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे व त्यात दर्शविलेल्या विहित अटी आणि शर्तीच्या तसेच विहित वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. याझशासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शाक्‍तींचा वापर हा विविध वित्तीय प्रकाशनांमध्ये 
अंतर्भूत असलेल्या नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधीन तसेच शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या कार्यकारी आदेझांच्या अनुपालनाच्या अधीन, त्याचप्रमाणे खालील अटींच्या अधीन राहून 
करण्यात यावा. 
३. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून मंजूरी प्रदान करताना ज्या प्रकरणी विशिष्ट मानके (स्टँडर्ड) 
अथवा विशिष्ट सुत्र विहित केलेले असेल, अशा प्रकरणी विहित मानकांचे/ सुत्रांचे अनुकरण करण्यात यावे. 
४. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून मंजूरी आदेश निर्गमित करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदर मंजूरी 
आदेशाची प्रत इतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांप्रमाणेच संबंधित लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याला व वित्त विभागाला 
(विनियम शाखा व व्यय ५ कार्यासन) पाठवावी. अशा मंजूरी आदेशामध्ये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग २ मधील संबंधित वित्तीय शक्तींचा अनुक्रमांक, नियम क्रमांक तसेच सदर शासन निर्णयाचा क्रमांक, 
दिनांक व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्तींचा न चुकता स्पष्ट उल्लेख करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी ५२१७/यु.ओ.आर. -७/प्र.क्र. १०२/का.४ 


५. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातीळ वित्तीय शक्‍ती, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग दोन द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा एक भाग म्हणून समजण्यात यावा. ज्यावेळी 
भाग २ चे प्रकाडहन छापले जाईल, त्यावेळी त्यात या शक्‍तीचा अंतर्भाव करण्यात यावा. 
६. उपरोक्त वित्तीय अधिकार मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास तसेच विहीत केलेल्या अटी किंवा 
त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल, अशा प्रसंगी प्रस्तावास शासनाची मंजूरी घेण्यात यावी. 
७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाकडील अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं-४६३/विनियम, 
दि. २९/०८/२०१८ अन्वये वित्तीय अधिकार प्रदान समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२३११५२६४७४०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjeev R Keluskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
S 1 R Ki | k Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a nj e ev e U S a | 2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f83cba4 
1836833b60c93758c804, cn=Sanjeev R Keluskar 
Date: 2018.12.31 15:32:02 +05'30' 


(संजीव केळूसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र :- “परिशिष्ट अ 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 


५. मा. राज्यमंत्री, विधि व न्याय, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

७. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
८. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९. महालेखापाल - 9 (लेखा परीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०.महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.वित्त विभाग व्यय ५/ विनियम मंत्रालय, मुंबई. 

१४.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३, २४, २५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी ५२१७/यु.ओ.आर. -७/प्र.क्र. १०२/का.४ 


शासन निर्णय क्र. :- एचसीटी ५२१७/यु.ओ.आर. -७/प्र.क्र. १०२/का.४, दि. ३१ डिसेंबर, २०१८ सोबतचे "परिशिष्ट अ" 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग दोन 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील उच्च न्यायालय, मुंबई या कार्यालयाकरिता महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 


अधिकार 
अ. | महाराष्ट्र आकस्मिक शक्तीचे वर्णन अधिकारांचा वापर प्रदान केलेल्या अटी 
क्र. खर्च नियम, १९६५ चा करण्यास सक्षम प्राधिकारी | अधिकारांची मर्यादा 
नियम क्रमांक 
La. २ ३ PB ५ दु 
| अनुक्रमांक २७ - ब, | संगणकासाठी लागणाऱ्या | मुंबई उच्च न्यायालयाचे | प्रतीवर्षी रु. २०.०० लक्ष | १ खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
नियम क्र. ७६ उपयोगी वस्तू म्हणजे लेखन | मुख्य न्यायमुर्ती च्या मर्यादेत २) विहित कार्यपद्धतीचा काटेकोरपणे अवलंब 

सामुग्री, मुद्रीत संकेत लेखन करावा. 
प्रिंटेड कोडिंग, प्रिंटेड हेड आधार ३) वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
सामुग्री, तक्ते, चुंबकीय फिती आदेशांचे / मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन 
तबकड्या रिकामी रिळे व करावे. 
संगणकाचे इतर साहित्य इत्यादी 
विकत घेण्यासाठीच्या खर्चास 
मंजूरी देणे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


